अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या - २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र. १५४/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 

तारीख: ४ जून, २०१८. 
वाचा:- कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. आकृवि ०६१७/प्र.क्र.२०१/१५-अे, दि. ०१.०२.२०१८ 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 

पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१) (४ तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या Were मान्यतेने नियतकालीक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील अधिक्षक कृषि अधिकारी 
( वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन - ६६००) संवर्गातील अधिका-यांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने 
पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापना 

ष्र डॉ.विद्या किशोर मानकर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा 
प्रकल्प संचालक (आत्म), चंद्रपूर (श्री. भारती यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त झालेल्या पदी) 
श्री.भोसले रविंद्र जयसिंगराव, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अमरावती 

२ | प्रकल्प व्यवस्थापक, मराफऔवमं, पुणे (श्री. पवार यांचे दि. ०१.०२.२०१८ चे बदली आदेशा रद्द 

करून) 

श्री. हसनाबादे अण्णाराव राजकुमार प्रकल्प व्यवस्थापक. मराफऔवमं, पुणे 

3 जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, चंद्रपूर (श्री. भोसले यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

शं श्री. जगताप तुकाराम निवृत्ती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक (श्री. सांगळे यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त झालेल्या पदी) 
श्री. पडवळ संजीव गोवर्धन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक 

8 जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद (श्री. जगताप यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
श्री. मोटे तुकाराम संतराम जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद 

द जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नांदेड (श्री. पडवळ यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


२. श्री. गोसावी विळास किसन, विशेष कार्य अधिकारी, मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांना सेवानिवृत्तीस 
१ वर्षा पेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याने बदली अधिनियमाच्या कलम ५ (१) (क) च्या तरतूदीनूसार सध्याच्या पदावर 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ HAT 
करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र. 48 /१५ओ 


अधिकारी हे रूजू/कार्यमूक्त झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमूक्त केलेल्या 
SHIM तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) यांना सादर करावा. 
४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या 
सक्षम प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 
५. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१८०६०४१५०७४४८००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Sugriv Sam bh Api BER Ae cen trae mtg 


And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2,5.4.20=d02297f9b5e889636956e3 9bfae4ea 12e908c0e9a7 


Dhapate 00) aan 
(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
३. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
४. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
५. सर्व सह सचिव/उप सचिव ( कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
७. सर्व विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
१०. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
११. निवड नस्ती / 9431 


१२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


१३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४. मा. अ.मु.स. ( कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


